सन २०२२-२३, सन २०२३-२४ व सन २०२४-२५ 
मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार अंतर्गत 
अधिकारी, क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच आत्मा समिती 
सदस्यांच्या वनामती व रामेती येथे राबविण्यात 
येणा-या रु.१५३४.६४ लक्ष निधीच्या प्रशिक्षण व 
क्षमताबांधणीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९३ (भाग-१)/३-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक :९ जूले , २०२४ 


वाचा - 


१) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९३/३-अ, दि. १८.११.२०२२ 

२) कृषि व पदुम विभाग शासन पत्र क्र. आरकेव्ही-०४२४/प्र.क्र. १११/१४-अ दि. १३.०५.२०२४ 

३) संचालक (AHN HS आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ.पुणे/नस्ती /आत्मा 
/(वि.प्र.५ शाखा/प्र.क्र.३/१४२/२०२४, दि. २७.०५.२०२४ 


प्रस्तावना - 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या ३० व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (5150 
दि.२२.०८.२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अधिकारी, क्षेत्रिय कर्मचारी 
तसेच आत्मा समिती सदस्यांच्या वनामती व रामेती येथे राबविण्यात येणा-या प्रशिक्षण व 
क्षमताबांधणीच्या कार्यक्रमाकरीता रु.११३२.६४ लक्ष अनुदान रक्कमेच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात 
आली होती. सदर कार्यक्रम राबविण्यासाठी या विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील झासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 


३० व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आलेल्या रू.११३२.६४ 
लक्ष निधीच्या प्रशिक्षणांच्या व क्षमता बांधणीच्या कार्यक्रमास सन २०२४-२५ मध्ये राबविण्यास मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. त्यानुसार सन २०२४-२५ करिता रु.४०२.०० लक्ष असा एकूण रु.१५३४.६४ लक्ष 
सुधारीत कार्यक्रमास दि. ३.०५.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या ३६ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी 
समितीच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. 


त्यानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना Vea अंतर्गत अधिकारी, क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच आत्मा 
समिती सदस्यांच्या वनामती व रामेती येथे रु.१५३४.६४ लक्ष निधीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम सन २०२२-२३, 
सन २०२३-२४ व २०२४-२५ मध्ये राबविण्यास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९३ (भाग-१)/३-अे, 


शासन निर्णय : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार अंतर्गत अधिकारी, क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच आत्मा समिती 
सदस्यांच्या वनामती व रामेती येथे रु.१५३४.६४ लक्ष (अक्षरी पंधरा कोटी चौतीस लक्ष चौसष्ट हजार 
फक्त) निधीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम सन २०२२-२३, सन २०२३-२४ व २०२४-२५ मध्ये राबविण्यास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२) सदर कार्यक्रामांतर्गत रु.१५३४.६४ लक्ष (अक्षरी पंधरा कोटी चौतीस लक्ष चौसष्ट हजार फक्त) 
इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


३) सदर योजनेंतर्गत आर्थिक वर्षनिहाय प्रशिक्षणावरील खर्चाबाबतचा तपज्ञील सोबतच्या परिशिष्ट 
अ” नुसार राहील. 


प्रस्तुत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याकरीता निधी वितरणाची कार्यवाही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 
कक्ष, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून करण्यात येईल. 


4) या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात अखर्चीत 
राहणार नाही, याची सर्व संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. 

६ सदर योजना राबविण्यासाठी झालेल्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संचालक, आत्मा यांनी 
शासनास वेळोवेळी सादर करावी. 

७ सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अमंलबजावणी होईल याची दक्षता आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी घ्यावी. या योजनेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम, विनियम, वित्तीय शासन 
निर्णय, अधिसूचना, आदेशा, केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेशा, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या 
मार्गदर्शक सूचना आणि भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे या संदर्भातील निरिक्षण आणि 
खर्चात अनियमितता होणार नाही यांचे पालन होईल या अटीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०९१६५५३२७००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 

2.5.4.20=9847eac29efa7aa6266 1b 16d 1619a 1 bfaféd99b23ec6836d8 
d498d0797965898, ICode=400032, 


, st= shtr 
serialNumber= 761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C7EE4EF 
A6BAAGEAQB8BD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN GHADGE 


2024.07.09 17:06:51 +05'3 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति- 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
२. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
३. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण PRAT, APTN 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१९३ (भाग-१/३-अे, 


. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० जादा प्रतींसह) 
. सर्व संचालक / सर्व सहसंचाळक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता /ळेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 


८. सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 


र्‌. 
qo. 
११. 


१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


कृषि सह संचालक ( विस्तार), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 
प्राचार्य, सर्व रामेती, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, 


नाशिक, नागपूर व खोपोली ) 

सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा) 

सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

नियोजन विभाग का.१४३२, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १२ अ, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

कार्यासन 2-3, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१८.निवड नस्ती 3-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


